डॉ. सी. ग. देसाई 


Wale दाज़बोध 


| हा श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचा ओवीबद्ध ग्रंथ. 
गुरू व शिष्य यांच्यात झालेला संवाद हे त्याचे स्वरूप. 
महाराष्ट्रातील संतवाङ्मयाच्या खजिन्यातील 
हा एक चमकणारा हिरा. 
भक्तिमार्ग, शुद्धज्ञान, वैराग्य, मुक्ती, मुख्य देव, 
उपासनांचे विविध प्रकार, चातुर्याची लक्षणे, 
आपल्या मनात निर्माण होणारे असंख्य प्रश्‍न व 
त्यांची उत्तरे या सर्वांविषयी दासबोधात चर्चा केली आहे. 
ह्या ग्रंथाची रचना शास्त्रांचा आधार व प्रत्यक्ष 
आपला अनुभव यांच्या सहाय्याने 
स्वामींनी केली आहे. त्यामुळे त्यांचे सिद्धान्त 
निश्‍चित स्वरूपाचे आहेत. 
दासबोध वाचून काय फायदा होईल? 
या प्रश्‍नाचे उत्तर अगदी सोपे. 
“जयाचा भावार्थ जैसा। तयास लाभ तैसा।। 


प्रकाशक : 
'पंचतत्त्व प्रकाशन Pe 
१/५ शहा बिल्डिंग, डॉ. सीताराम गणेश देसाई मार्ग, माहिम, मुंबई ४00 0१६ 
: दूरध्वनी : +९१ २२ २४३0 ७६९९, मोबाईल : +९१ ९८२00 ४५३२४ 
Email: panchatattvaprakashan@gmail.com 


लोक भजनाप्रति लाबी । uff 

aes Bre पडे जेव्हा कुळी > pat 

ज्ञान बोले जगिं स्पष्ट । ब्रह्म निर्गुण कळे गि ae । १ 
सर्व माइक असे कळे जेव्हां । रामदास म्हणणें मग तेव्हां | 
बोलणें प्रचितिचें जगि मान्ये । निवऊं जो सकळांप्रति जाणे " 
दवाछिती जन सज्जन जेव्हां | रामदास म्हणणें मग तेव्हां ॥ y 
pad करि रामउपासना | रामनौमि रघोत्तमपूजना | ‘ 
pe होति द्विज याचक जेव्हां | रामदास म्हणणें मग तेव्हां ॥ ९ N 
qa साधुन करी पुढें पाठ । अर्थ जाणुनि बदे जगि स्पष्ट | 
आणिलें उजळणी कारि जेव्हां । रामदास म्हणणें मग तेव्हां ॥ १० ॥ 


परिशिष्ट ४ - दासबोधातील काही समास - मूळ पाठ 
वाचनासाठी 


(१) 
(दशक ४, समास ३ - नामस्मरण) 


॥ श्रीराम ॥ मागां निरोपिलें कीर्तन । जें सकळांस करी पावन । आतां ऐका 
'बिष्णो: स्मरण' । तिसरी भक्ती ॥ १ ॥ स्मरण देवाचें करावें । अखंड नाम 
जपत जावें । नामस्मरणें पावावे | समाधान ॥ २॥ नित्यनेम प्रातःकाळी | 
आध्यानकाळीं सायंकाळी । नामस्मरण सर्वकाळी | करीत wa ॥ ३ ॥ 
qua उद्वेग चिंता । अथवा आनंदरूप असतां । नामस्मरणेंविण सर्वथा । 
राहोच नये ॥ ४ ॥ हर्षकाळीं विषमकाळीं | पर्वकाळीं प्रस्तावका्ी । 
Reiter निद्राकाळीं | नामस्मरण करावें ॥ ५ ॥ कोडे साकडे संकट | 
गाना संसारखटपट । 'अवस्था लागतां चटपट | नामस्मरण करावें ॥६॥ 
बाल्तां बोलतां धंदा करितां | खाता जेवता सुखी होतां । नाना उपभोग 
पोतं । नाम विसरो नये ॥ ७ ॥ संपती अथवा विपत्ती । जैसी पडेल 
रुडी mer स्थिती । सांडूं नये ॥ ८ ॥ वैभव साम्य आणी 
फाई ककव ae ite er 
॥ आधीं अवदसा मग दसा | अथवा 

Note । परंतु नाम सोडूं नये ॥ १० ॥ नामें संकटे नासती । नमे विणे 


u 


ती बीरदेव | येक म्हणती भगवती 
नयं । येक म्हणती सर्व | pe Rr । येक 
कर्ता। येक म्हणती श्रीकृष्ण कर्ता । येक मर "क म्हणती 
॥ ८ ॥ येक म्हणती पांडुरंग । येक म्हणती शण की. ml 
gen । सर्व करी ॥ ९ ॥ येक म्हणती मुंज्या कर्ता । येक म्हणती ei 
यक म्हणती a कर्ता | सकळ कांहीं ॥ १० || भा कन ( 
ga म्हणती मारुती करी । येक म्हणती धरत्री करी । सर्व कांहीं ॥ ११॥ येक 
हणती तुकाई । येक म्हणती यमाई | येक म्हणती सटवाई । सर्व करी || २ 
a म्हणती भार्गव कर्ता | येक म्हणती वामन कर्ता । येक म्हणती pe 
कर्ता । येकचि आहे ॥ १३ ॥ येक म्हणती विरंणा कर्ता । येक म्हणती बस्बंणा 
कर्ता । येक म्हणती रेवंणा कर्ता । सर्व कांहीं ॥ १४ ॥ कोणी म्हणती खळ्या 
कर्ता । येक म्हणती स्वामी कार्तिक कर्ता | येक म्हणती बेंकटेश कर्ता । सर्व 
कांहीं ॥ १५ ॥ येक म्हणती गुरु कर्ता | येक म्हणती दत्त कर्ता | येक म्हणती 
मुख्य कर्ता | वोढ्या जगन्नाथ ।। १६ ॥ येक म्हणती ब्रह्मा कर्ता | येक म्हणती 
विष्णु कर्ता । येक म्हणती महेश कर्ता | निश्चर्येसी ॥ १७॥ येक म्हणती पर्जन्य 
कर्ता | येक म्हणती वायो कर्ता | येक म्हणती करून अकर्ता । निर्गुण देव 
॥ १८॥ येक म्हणती माया करी | येक म्हणती जीव करी | येक म्हणती सर्व 
करी | प्रारन्धयोग ॥ १९ ॥ येक म्हणती प्रेत्न करी | येक म्हणती स्वभाव 
करी। येक म्हणती कोण करी | कोण जाणे ॥ २० ॥ ऐसा eaten विचार । 


याचा विचार । ऐसा आहे ॥ २४ ॥ श्रोतीं व्हावें सावधान । निश्चये तोडावा 

FAR | प्रत्ययो मानावा प्रमाणे as ea ei re 

केले ते त त्याउपरी जालें | मूता पंचभूतिक । लेते 

हेपंचभूतिक । आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक । तरी भत वे paps 

पडेना ॥ २७॥ पंचभूतांस वेगळें ara । मग कर्त्यास Pa e 

ते स्वभावें । कर्त्यांत आलें ॥ IE ग तेथे नाही प घड । 
विकार कोण । लावूं शके ॥ २९ ॥ ARETE 


fn ga दासबोध ॥ १९९ 


स्तुती तयाची करावी | माझी मती नाहीं बरबी 1 
अर्वाच्य गती बोलावी aaa परा बाचा कुंठित ॥ ३८ ॥ 
; जी मी लडिवाळपणें | तुमचे कृपेनें करितों | 
in येत जाण । तैशापरी बोल हे ॥ ३९ | 
E करुणासिंधू । जयजयाजी भवरोगबैदू । 
बाळबोधू | कृपाघना समर्था ॥ ४० | 
अविनाशा | जयजयाजी परेशा । 
जयजयाजी अध्यक्षा | दर्याणवा ॥ ४१ ॥ 
जयजयाजी पूर्णचंद्रा । जयजयाजी आलक्ष्यविहारा | 
जयजयाजी भवसिंधुभास्करा | आनंद प्रभु ॥ I 
तुझी स्तुती करितां सांग | वेदस्तुती जाले अव्यंग | 
तेथे प्राकृत मी काग | वर्णावया योग्य नव्हे ॥ ४३ ॥ 
कल्याण म्हणे जी रामदासा । माझा मुकेपणाचा ठसा । 
ते मोडोनि वसोसा | मज आपणाएँसें केलें ॥ ४४ ॥ 
ऐकोन मूदुवचन । कुरबाळलें तयालागुन | 
गुरुशिष्य हें बोलणें | उरलें नाहीं ते वेळीं ॥ ४५ ॥ 
एकपणें एकचि जालें | tered सम मिळालें | 
करूनियां सुख उसळले | नाहींपण जाउनी ॥ ४६॥ 
सुगरिणीचा पाक जाहला | नभाभाजनीं वाढिला | 
अक्षयपदीं सुगराबला | संत जेवती स्वानंदें ॥ ४७ ॥ 
अनिर्वाच्य बोल बोलिले | साधकाचे उपेगा आले | 
सिद्ध तरी Stat लागले | बद्ध मुमुक्षु होताती ॥ ४८ ॥ 
यापरतें आन नाहीं बोलणें | श्रीराम दाशरथीची आण | 
एकपत्नी तो सुजाण | आपुलें पद दे दासा ॥ ४९ ॥ 
ति श्रीदासबोध ग्रंथ | त्यांतील हा सोलीव अर्थ | 
ते ऐकतां यथार्थ | समाधिस्थ होती ॥ ५० ॥ 


॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु 1! 


É सांप्रदायिक परिपाठ 


दररोज स्नानसंध्या, देवपूजा वगैरे नित्य धर्मकर्म केल्यावर 
भ्रीदासबोधग्रंथाचे निदान दोन समास, मनोबोध म्हणजेच मनाच्या श्रोकातील 
अकरा शोक आणि दोन करुणाष्टके म्हणावीत. मननपूर्वक अर्थ लक्षात घेऊन 
दोन समास तरी रोज वाचावेत, श्रीदासबोधाची एकशे तेरा पारायणे करण्याचा 
संकल्प श्रीगुरुचरणी करून, दर एकादशीला नव्या पारायणाला आरंभ 
करण्याची पद्धती आहे. पारायण पंधरा दिवसात पुरे व्हावे हा उत्तम मार्ग, रोज 
नियमित वाचन करण्यापूर्वी म्हणावयाचे मंगलाचरण असे आहे :- 


गणेशः शारदा चैव सदुरुः सञ्जनस्तथा | 

आराध्यदैवतं गुहां सर्व मे रघुनन्दन : ॥ १ ॥ 

गणेश शारदा AGO | संत सज्जन कुछेश्वरु | 

सर्वही माझा रघुवीरु | सदुरुरूपें ॥ २ 1 

माझें आराध्य दैवत | परमगुहा गुह्यातीत । 

गुह्यपणाची मात । न चले तेर्थे ॥ ३ ॥ 

यो जातो मरुदंशजो क्षितितले संबोधयन्‌ सज्जनान्‌ 

ग्रंथं यो रचयन्‌ सुपुण्यजनकं श्रीदासबोधाभिधम्‌ | 

यः कीर्त्या पठनेन सर्वविदुषां स्वांतापहारिः सदा 

सोयं मुक्तिकरः क्षितौ विजयते श्रीरामदासो गुरुः ।। ४ ॥ 

शुकासारिखें पूर्ण वैराग्य ज्यार्चे 

वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें । 

कवी वाल्मिकासारिखा मान्य ऐसा | 

नमस्कार माझा सदुरु रामदासा ॥ ५ ॥ 

मला वाटतें अंतरीं त्वां बसावें । 

तुझ्या दासबोधासि त्वां बोधवावें | 

अपत्यापरी पावया प्रेमग्रासा । 

महाराजया ER रामदासा ॥ ६॥ 

दररोज बाचन पुरे झाल्यावर श्रीदासबोधाच्या उपसंहारातील म्हणजे 

विसाव्या दशकाच्या दहाव्या समासातील शेवटच्या बारा ओव्या म्हणून, 


॥ सुबोध दासबोध ।। २१७ 


3 
an काव्यसिंधु भरला | 


aft शास्त्रप्रंथ गीता साक्ष संगम केला | 
संतजनीं अनुभव चाखीला । 


महानुभाव संतज 
अज्ञान जडजीवां मार्ग सुगम जाला ॥ 

जय देवा दासबोधा ग्रंथराज प्रसिद्धा | 

आरती बोबाळीन बिमळशान बाळबोधा ॥ Yo ॥ 
नवविधा भक्तिपंथें रामरूप अनुभवी | 

चातुर्यनिधी मोठा मायाचक्र उगबी | 


हरिहरहृदयीचें गुह्य प्रगट दावी । 


बद्धचि सिद्ध जाले असंख्यात मानवी ॥ २॥ 
वीसहि दशकीचा अनुभव जो पाहे । 

नित्य Fi विवरितां स्वयें ब्रह्मचि होये । 
अपार पुण्यगांठी तरी श्रवण लाहे । 

कल्याण लेखकाचें भावगर्भ हृदयीं ॥ ३ ॥ 


आरती श्रीसमर्थांची 
आरती रामदासा । सद्गुरू सर्वेशा | 
काया वाचामनोभावें | AAT परमेशा II १ ॥ 
रामदास मूर्तिमंत । रामचंद्र अवतार । 
कलियुगी अवतरोनी | केला भक्तांचा उद्धार ॥ २ ॥ 
वैराग्य भक्तिज्ञान । शांती क्षमा विरक्ती । 
विवेक सालंकृत | क्षमा दया सर्व भूती ॥ ३ ॥ 
सच्चिदानंदघन | रामदास केवळ | 
दिनकरकृपायोगें | रामचंद्र निर्मळ ॥ ४ ॥ 


+ ss 


